RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक २५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


- 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र. २ , माणगांव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक / उजिभू / भूसं /५४६ / ३२( १)/ २०२०. - दुरुस्ती, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / एसआर / ५४६ / ३२ ( १) प्रसिद्धी / २०१६, दिनांक १२ ऑगस्ट २०१६ , अन्वये मौजे जामगांव, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड येथील 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
मध्ये पृ.क्र . ८ ते ९ मध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा, गाव जामगांव 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे) 
गट नंबर हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर) 

गट नंबर 

हिस्सा नंबर क्षेत्र ( हे.आर ) 
( २ ) ( ३ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


१ 


२०६ 


. 


२.६५२ 


१ 


२०६ 


. 


२.६५० 


२ 


२२२ 


अ 


०.७६३ 


२ 


२२२ 


अ 


३ 


४ ९ ५ 


५.० ९ ० 


३ 


४ ९ ५ 


१ 


१ 
१ 


०.७६० 
२.८०० 
१.०६० 


५६७ 


१.८२० 


४ 


५६७ 


or 


ठिकाण : माणगांव, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० . 


नितीन राऊत , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ 


- 


१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी 
माणगांव यांजकडून 

व हितसंबंधित असणा- या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार 
अधिसूचना 

करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) 

अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
क्रमांक उजिभू - भूसं / कात -१ / पाथरशेत / ५४७.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 

आणि 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे 
कलम एक , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 
१४ नोव्हेंबर २०१ ९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार 

३२ ( १ ) चा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
ब पृष्ठ क्रमांक ० ९ ते १० वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १४ 

कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत 
नोव्हेंबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव ही 
विभाग क्र . आयडीसी २००७ / ३३४ - उद्योग-१४ उक्त अधिनियमाच्या 

नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत. 
प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट 

अनुसूची 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात १४ नोव्हेंबर २०१ ९ महिन्याच्या १४ व्या 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा. मौजे पाथरशेत 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला 

अ.क्र . 

गट नं . हिस्सा नं . क्षेत्र ( हे. आर ) 
आहे. 

( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात 

११ पैकी 

०.५४० 
आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट 

२४४ पैकी 

३.००० 
आहेत. आणि ; 

३८ ९ पैकी 

२.८०० 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात 

४११ पैकी 

९ .००० 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या 

एकूण 

१५.३४० 
क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक 
किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संपादन करण्यास 
अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत. आणि ; 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे 

माणगांव, 

उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , 
आयडीसी/ १८ ९ २ ( १७४४१ ) / उद्योग -१४, दिनांक ११ जून १ ९९ ३ अन्वये 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० . काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव . 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २००७/ ( ३३४ ) / उ -१४, दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१ ९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त 
नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम 
२ ( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , 
माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. 
आणि 


२ 


m 


४ 


नितीन राऊत , 


. 


" 


ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
नियोजित दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर अंतर्गत रोहा - माणगांव 
औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव यांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्र . आयडीसी -२०२० / 
( प्र.क्र . २५१) / उद्योग -१४, दिनांक १० ऑगस्ट २०२० अन्वये महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ चे पोट - उप 
कलम ( १ ) च्या तरतुदी लागू करणेबाबत सूचित केले आहे. आणि 


- 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र. २ , माणगांव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक उजिभू/ भूसं /५४७ / ३२(१) / २०२०. – दुरुस्ती, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / एसआर / ५४७ / ३२ ( १ ) प्रसिद्धी / २०१६, दिनांक ८ जुलै २०१६ , दिनांक २५ जुलै २०१६ व दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ अन्वये मौजे 
पाथरशेत, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना, महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये पृ.क्र . २७ मध्ये दिनांक १४ ते २० जुलै २०१६ रोजी व पृ.क्र . २४ मध्ये दिनांक २८ जुलै २०१६ , 
३ सप्टेंबर २०१६ व पृ.क्र . १० ते १३ मध्ये १ ते ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक १४ जुलै २०१६ , २८ जुलै २०१६ व १ सप्टेंबर २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये 
प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड, ता . रोहा, गाव पाथरशेत 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे) 
स.नं. / ग.नं . हि . नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

स.नं. / ग.नं . हि . नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
पैकी 

पैकी 
पैकी 

पैकी 
२२ पैकी 

पैकी 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


१ 


०.४१० 


१ 


१७ 


०.१८२ 


२ 


१८ 


०.५ ९ १ 


२ 


१८ 


०.४७८ 


३ 


४.९९ ० 


२२ 


४.१०० 


४ 


२ ९ 


. 


०.६६० 


४ 


२ ९ 


. 


०.६५० 


७० 


. 


०.२७३ 


५ 


७० 


०.२७० 


६ 


१४२ 


. 


१.३ ९ १ 


६ 


१४२ 


० 


१.३८१ 


७ 


. 


०.१०७ 


७ 


. 


०.१०६ 


१६५ 
१८२ 


१६५ 
१८२ 


८ 


० 


१.४३ ९ 


८ 


o 


१.१७ ९ 


९ 


४२४ 


. 


०.२२० 


९ 


४२४ 


o 


०.२१० 
०.३३५ 


१० 


५१५ 


०.३८१ 


१० 


५१५ 


पैकी 


पैकी 
पैकी 


११ 


५४४ 


०.५३७ 


११ 


५४४ 


० 


०.४८७ 


ठिकाण : माणगांव, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० . 


नितीन राऊत, 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव. 


" 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ अ 


४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव यांजकडून 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक / उजिभू / भूसं / ५४८ / ३२ ( १ )/२०.- दुरुस्ती, उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव यांजकडील अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / एसआर / ५४८ / ३२( १ ) प्रसिद्धी / २०१६, दिनांक २ ९ जानेवारी २०१५ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०१६ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 
मौजे पहुर, ता . रोहा, जिल्हा रायगड येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची अधिसूचना, महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी मध्ये पृ.क्र . ०६ ते ०८ मध्ये दिनांक ०५ ते ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी व पृ.क्र . ०७ 
ते ० ९ मध्ये दिनांक १२ ते १८ मे २०१६ , पृ.क्र . २० ते २७ दिनांक १८ ते २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक फेब्रुवारी २०१५ , १२ मे २०१६ व १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये 
प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . रोहा, गाव पहूर 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे) 
स.नं / ग.नं . हि.नं. क्षेत्र ( हे.आर) 

स.नं / ग.नं . हि.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


१ 


२०२ 


. 


०.१११ 


२०२ 


0 


०.११० 


१ 
२ 


२ 


२८३ 


. 


०.७०७ 


२८३ 


० 


०.२८० 


३ 


२ ९ ४ 


२ 


०.२३८ 


my 


२ ९ ४ 


२ 


०.१० ९ 


४ 


३१२ 


० 


०.२१६ 


४ 


३१२ 


० 


०.२०२ 


५ 


३३७ 


. 


२.२८० 


५ 


३३७ 


. 


१.१४० 


३३८ 


० 


१.४ ९ ७ 


६ 


३३८ 


०.८ ९ ७ 


७ 


३५६ 


० 


०.०५३ 


७ 


३५६ 


. 


०.०३३ 


८ 


३५८ 


० 


०.१०७ 


८ 


३५८ 


o 


०.०७६ 


or 


३५ ९ 


. 


०.१३४ 


or 


३५ ९ 


० 


०.०५३ 


३६० 


० 


०.०४० 


१० 


३६० 


. 


०.०२० 


११ 


३६१ 


o 


०.२०५ 


११ 


३६१ 


० 


०.१०४ 


१२ 


३६४ 


. 


०.०७८ 


१२ 


३६४ 


o 


०.०१५ 


१३ 


३७ ९ 


० 


०.०३५ 


१३ 


३७ ९ 


० 


०.०१५ 


१४ 


३८८ 


. 


०.०८६ 


१४ 


३८८ 


. 


०.०६६ 


१५ 


४४० 


० 


०.४४० 


१५ 


४४० 


. 


०.२८० 


१६ 


४६० 


२ 


०.२५७ 


१६ 


४६० 


२ 


०.०२८ 


१७ 


४६२ 


० 


०.३१२ 


१७ 


४६२ 


o 


०.०५३ 


१८ 


. 


६.८०० 


१८ 


५०५ 


पैकी 


५.९ ५० 


५०५ 
५८० 


१ ९ 


. 


०.५५७ 


१ ९ 


५८० 


. 


०.०७० 


२० 


५८१ 


० 


०.५५१ 


२० 


५८१ 


. 


०.४ ९ १ 


२१ 


५८ ९ 


. 


०.४४२ 


५८ ९ 


. 


०.००५ 


२१ 
२२ 


२२ 


५ ९ ७ 


. 


०.५० ९ 


५ ९ ७ 


० 


०.०२० 


२३ 


७७५ 


०.८३ ९ 


२३ 


७७५ 


१ 
२ 


१ 
२ 


०.८३२ 
०.०४० 


२४ 


९ २२ 


०.४०० 


२४ 


९ २२ 


२५५ 


९ ३१ 


. 


३.०६ ९ 


२५ 


९ ३१ 


. 


२.६४ ९ 


ठिकाण : माणगांव, 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० . 


नितीन राऊत , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्र . २. माणगांव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांजकडून 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर , ओल्ड कस्टम हाऊस, शहीद भगतसिंग रोड, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक उपजिभूक्र. ७ / भूसं / मुंबई शहर / एलएक्यू ८४७ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची “ डी ” विभागाची सुधारित विकास 
योजना ( यापुढे उक्त “ डी ” विभागाची सुधारित विकास योजना म्हणून संबोधिलेली ) शासनाच्या नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीबी/ 
४३ ९ ० / १९ ० / युडी -११ ( आरडीडी), दिनांक ६ जुलै १ ९९ १ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ च्या कलम ३१ पोट नियम ( १ ) 
अन्वये (यापुढे “ उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला ) मंजूर केली असून दिनांक १६ सप्टेंबर १ ९९ १ पासून अंमलात आलेली आहे; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन ( यापुढे “ उक्त जमीन " म्हणून संबोधिलेली ) उक्त सुधारित योजनेत “ खेळाचे मैदान " या 
आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित होत आहे ( यापुढे “ उक्त सार्वजनिक प्रस्ताव " म्हणून संबोधिलेला );; 

ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम ३१ चे पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासनाने बृहन्मुंबईचे प्रारुप विकास योजनांना ( यापुढे उक्त विकास 
योजना २०३४ म्हणून संबोधलेले आहे ) शासन अधिसूचना क्र . ४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र . ११८ / २०१७ /वि.नि. / न.वि. ११ , दिनांक ८ मे २०१८ अन्वये सदर 
अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट “ ब ” मध्ये नमूद केलेले मंजुरीतून वगळलेले साराभूत स्वरुपाचे फेरबदल वगळून अधिसूचनेसोबत परिशिष्ट " अ " मध्ये 
दर्शविलेल्या सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे; 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली जमीन उक्त विकास योजना २०३४ मध्ये “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षित प्रयोजनासाठी बाधित 
आहे ; 

ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी ( यापुढे “ उक्त संपादन संस्था ” म्हणून संबोधिलेले ) उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ ( १ ) 
अन्वये उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत समुचित शासनाकडे अर्ज केला आहे; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १५१ पोट - कलम ( १ ) खाली 
काढलेल्या शासन निर्णय क्र . टिपीबी २१७५-५१०६ / युडी -७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७९अन्वये मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी निर्दिष्टीत 
करण्यात आलेल्या जमिनीबाबतच्या उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ पोट - कलम ( १ ) , ( २ ) व ( ४ ) खालील भूमिसंपादनाबाबत 
वापरावयाच्या शासनाच्या शक्ती जिल्हाधिका- यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत 

ज्याअर्थी, उक्त जमिनी उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांची खात्री झाली आहे; 
ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या नुकसानभरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त संपादन संस्था यांनी अदा करावयाची आहे ; 

ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना ( दुसरी दुरुस्ती) अध्यादेश, २०१५ शासन राजपत्र दिनांक २ ९ 
ऑगस्ट २०१५ मध्ये नमूदनुसार प्रादेशिक आराखडा, विकास आराखडा किंवा नगररचना योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक , आरक्षित 
अथवा निश्चित केलेल्या जमिनीसाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ (यापुढे “ उक्त संपादन अधिनियम, २०१३ " म्हणून संबोधिलेला ) मधील कलम ४ ते १५ मधील नमूद कार्यपद्धती लागू ठरणार नाही ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांची खात्री झाली आहे; 

त्याअर्थी, शासनाने प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त महाराष्ट्र अधिनियमाच्या कलम १२६ च्या पोट - कलम ( २ ) व ( ४ ) सह उक्त 
संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर असे घोषित करतात की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे आणि उक्त संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) क्र . ७ , मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा, 
प्रतापगड को - ऑप.हौ.सो., विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इन्स्टिट्यूटसमोर, १ मजला, परेल व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२ , यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची 
विभाग “ ड ” ( गिरगाव ), जिल्हा मुंबई शहर 


; 


- 


- 


अ.क्र . 


भू.क्र . 
( २ ) 


आवश्यक जमिनीचे अंदाजित क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ३ ) 


१ 


८/१४८७ ( भाग ) 


५७५.२६ 


सार्वजनिक प्रयोजन : 


खेळाचे मैदान " या आरक्षित प्रयोजनासाठी भूसंपादन. 


ठिकाण : मुंबई, 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० . 


राजीव द. निवतकर, 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COLLECTOR , MUMBAI CITY 
Office of the Collector , Mumbai City, Old Custom House , Shahid Bhagatsing Road , 

Fort , Mumbai 400 001 . 

NOTIFICATION 
No. DCLA 7 /L.A./Mumbai City /LAQ 847 /2019. — Whereas, the Government in Urban Development 
Department under Notification No. TPB /4390 / 

UD - 11 ( RDD ) , dated 6th July 1991 issued under sub - section 
( 1 ) of section 31 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Maharashtra Act " ) sanctioned Revised Development Plan for " D " Ward of Municipal Corporation of 
Greater Mumbai (hereinafter referred to as " the said Revised Development Plan for D Ward ") to come 
into force with effect from dated 16th September 1991 ; 

Whereas , the land specified in the schedule appended hereto ( hereinafter referred to as " the said 
Land " ) is affected by the reservation for the purpose of " Play Ground ” (hereinafter referred to as " the 
said Public Purpose " ) in the said Revised Development Plan ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department under Notification No. TPB /4317 /629 / 
CR 118 /2017 /DP /UD - 11, dated 8th May 2018 issued under sub - section ( 1 ) of section 31 of the said 
Maharashtra Act has accorded sanction to Draft Development Plan 2034 (hereinafter referred as 
Development Plan 2034 ) with modification shown in schedule “ A ” appended to the notification excluding 
the substantial modification as shown in schedule " B " appended to the notification ; 

Whereas , the land specified in the schedule appended hereto are affected by reservation for the 
purpose of " Play Ground " in the said Development Plan 2034 ; 

Whereas , the Municipal Corporation of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said 
Acquiring Body " ) has made an application to the Appropriate Government under sub - section ( 1 ) of 
section 126 of the said Maharashtra Act for acquiring the said land for the said Public purpose ; 

Whereas , under Government Resolution , Urban Development and Public Health Department 
No. TPS / 2175-5106 /UD - 7, dated 3rd March 1979 issued under sub - section ( 1 ) of section 151 of the said 
Maharashtra Act , the powers exercisable by the State Government in respect of sub - sections ( 1 ) , ( 2) and 
( 4) of section 126 of the said Maharashtra Act relating to the acquisition of the land for public purpose 
specified in the sanctioned Development Plan , have been delegated to the District Collector ; 

Whereas , the Collector , Mumbai City is satisfied that the said Land is needed for the said Public 
Purpose ; 

Whereas , the compensation is to be awarded against the acquisition of the said land is to be paid wholly 
by the said Acquiring Body ; 

Whereas , the Government in Urban Development Department , under Maharashtra Regional and Town 
Planning ( Second Amendment ) Ordinance , 2015 , Government Gazette dated 29th August 2015 mentioned 
that the procedure specified in sections 4 to 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (hereinafter referred to as the " Said Acquisition Act, 
2013 ") shall not be applicable in respect of any land required , reserved or designated in a Regional Plan , 
Development Plan or Town Planning Scheme for public purpose ; 

And whereas , the Collector , Mumbai City , is satisfied that the said land is needed for the said Public 
Purpose . 

Therefore , in exercise of the delegated powers and under sub - sections ( 2 ) and ( 4 ) of section 126 of the 
said Maharashtra Act read with sub - section ( 1 ) of section 19 of the said land Acquisition Act , 2013 the 
Collector, Mumbai City hereby declares that the said land is needed for the said public purpose and under 
clause ( 9) of section 3 of the said Acquisition Act , 2013 , the Collector being the appropriate Government is 
pleased to designate Dy . Collector ( Land Acquisition ) No. 7 Mumbai and Mumbai Suburban District , Pratapgarh 
Co - op . Housing Society , Vinayak Apartment Opp . Haffkine Institute , 1st Floor , Parel Village , 
Mumbai 400 012 to perform the functions of a Collector under the said Act. 

SCHEDULE 

Ward “ D ” ( Girgaon ) , Dist . Mumbai City 
Serial No. 

C.S. No. Approximate Area of Required Land (Sq . Mts .) 
( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


1 


8 / 1487pt. 


575.26 


Public Purpose : Acquisition for the reserved purpose of “ Play Ground ” . 


Place : Mumbai, 
Dated the 17th August 2020 . 


RAJEEV D. NIVATKAR , 
Collector , Mumbai City . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), नवी मुंबई, यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह / नमुं /८३२ / २०२०.– ज्याअर्थी, जुईनगर मधील सार्वजनिक गणपती विसर्जन मिरवणुका गावदेवी चौक व 
माणिकराव बडोबा पाळकर चौकातून विसर्जन स्थळावर जात असतात . विसर्जन मिरवणुकांचे कालावधीत चिंचोली तलाव जुईनगर 
(शिरवणेगाव ) या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतुक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर 
चौकाचे दिशेने येणा - या - जाणा- या वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्याक आहे 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र.एम.व्ही.ए.- ११६ / सीआर / ३७ /टीआर / दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार 
वाहन कायदा कलम ११५ , ११६ ( १ ) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, सुनिल लोखंडे, पोलीस उप 
आयुक्त वाहतूक , नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

जुईनगर येथील गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाचे दरम्यान गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना 
खालील नमूद दिवशी व वेळी “ प्रवेशबंदी " घोषित करण्यात येत आहे. सदर कालावधीत नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा : 
( १ ) 

चिंचोली तलाव रोडवर सानपाडा मार्गे गावदेवी चौकाकडून माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाकडे जाणा- या तसेच माणिकराव बडोबा 
पाळकर मार्गे गावदेवी चौक , जुईनगर सानपाडाकडे येणा - या गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना “ प्रवेश बंदी ". 
पर्यायी मार्ग : 

गावदेवी चौक जुईनगर येथून उजवीकडे वळण घेऊन भारत गृहनिर्माण सोसा., जुई सोसा. मार्गे सुखशांती नर्सरी येथून इलेक्ट्रीशन चौकातून 
इच्छित स्थळी जातील. 

( २ ) शिरवणे भुयारी मार्गाकडून चिंचोली तलावाकडे जाणा - या गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना “ प्रवेश बंदी ". 
पर्यायी मार्ग : 
शिरवणे भुयारी मार्ग गणेश मंदिर येथून परत शिरवणे मार्केट चौकातून उजवीकडे वळून राजीव गांधी ब्रीज 

वळून 

शिवाजी 
चौकातून राजीव गांधी ब्रीजवरून समाधान चौकातून उजवीकडे वळून माणिकराव बडोबा चौक मार्गे इच्छित स्थळी जातील. 

सदरची अधिसूचना दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी १४-०० वाजेपासून २२-०० वाजेपर्यंत , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी 
१४-०० वाजेपासून २२-०० वाजेपर्यंत , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० रोजी १४-०० वाजेपासून ते २२-०० वाजेपर्यंत तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०२० रोजी 
दुपारी १२-०० वाजेपासून दिनांक २ सप्टेंबर २०२० चे सकाळी ६-०० वाजेपर्यंत गणेश विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत अंमलात राहील. 


- 


खालून डावीकडे 


नवी मुंबई, 


, 


दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई. 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


